अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता 
परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असलेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- २०१५/प्र.क्र.३०३/टिएनटि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २३ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा : १. शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.आरटीई २०१०/प्र.क्र.५७२/प्राशि-१, 
दि.१३.०२.२०१३. 
२. शालेय शिक्षण विभाग,शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.३०३/टिएनटि-१, 
दि.२०.०१.२०१६. 
३. ग्राम विकास विभागाचे पत्र क्र. अकपा २०२१/ प्र.क्र.२४८/आस्था-१४, दि.११.१०.२०२२. 
४. शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/ प्र.क्र.३०३/टिएनटि-१, दि.०२.०९.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


उक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.०२.०९.२०२४ मधील परिच्छेद क्र२ मधील " तीन वर्षाच्या 
कालावधीत" याऐवजी "पाच वर्षाच्या कालावधीत", परिच्छेद क्र. 3 मधील “ ३ वर्षाच्या आत” याऐवजी "पाच 
वर्षाच्या कालावधीत" व परिच्छेद my मधील “तीन वर्षाच्या कालावधीनंतर” याऐवजी “पाच वर्षाच्या 
कालावधीनंतर” असे वाचण्यात यावे. 


०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२३१६०९३७९४२१ असा आहे. 


हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


TUSHAR VASANT 
MAHAJAN 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
प्रत, 
१ 
२ 


3 
8 


मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. सभापती/ उपसभापती महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


वळ a स न 


मा मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. मंत्री, ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (सर्व) 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
सर्व जिल्हाधिकारी. 
संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे. 
संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) जिल्हा परिषद. 
निवडनस्ती- टिएनटि-१. 


GM S&S 
SoS Se ee Ss 


aon 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
94 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 


YS > T/L i Ai <->. TS > <->. > > :-< 


